* आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा 


G:\March 2012\Nashik.!wp 


पोलीस आयुक्‍त, नाशिक (शहर) यांच्या आस्थापनेवरील 
७० अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. टिआरए-०२१२/प्र.क्र. ९१/ पोल-८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक : १९ मार्च, २०१२. 


बाचा :- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक :टिआरए-१२११/प्र.क्र. ७०१/पोल-८, दिनांक १२.१.२०१२ 


शासन निर्णय__ :- पोलीस आयुक्‍त, नाशिक (शहर) यांच्या आस्थापनेवरील ७० अस्थायी पदांना 
संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये दिनांक २९.२.२०१२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. आता सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रातील सदरहू ७० अस्थायी पदांना दिनांक १.३.२०१२ पासून दिनांक ३०.९.२०१२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास याद्वारे शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेल्या 
पदांना ही मुदतवाढ लागू होणार नाही. पोलीस आयुक्‍त, नाशिक (शहर) यांनी त्यांच्या कार्यालयाचा सुधारित 
आकृतीबंध उच्च स्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करून घेण्याची कार्यवाही करावी. 


२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१ लेखाशिर्ष " २०५५-पोलीस १०९ जिल्हा 
पोलीस-१०९- (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल" खाली खर्ची टाकून तो सन २०१२-१३ करीता मंजूर करण्यात 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. १३८/१२/व्यय-७, दिनांक ९.३.२०१२ नुसार 
दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Foon 


( शहाजहान'मुलाणी ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पोलीस आयुक्‍त, नाशिक (शहर) 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 
वित्त विभाग ( व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यासन (पोल-३),गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती पोल-८/आस्था-३. 


शे ७ ९६०९१ $4 sie! 2-0 /$5 '७'७/०६६० “Re pk 
£b lodPh| Blbh BPbIblpad 
aippph pigh Ein 2800188 १ पाच्या eh [ble भान ७10 (2218) लया: व तडे 


